सन 2022-23 अर्थसंकल्पीय अनुदान मागणी क्र. 
जे-५, ७६१०- शासकीय कर्मचारी इत्यादींना 
कर्ज - (२०१)(००)(०१) घर बांधणी अग्रिम. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२२२/(२)/प्र.क्र.१९/पाच, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख : ०९ डिसेंबर, २०२२ 


संदर्भ : 

१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः - एचबीए१०८०/सीआर ४९२/जीईएन ५,दि. १.१.१९८१ 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः - अग्रिम १०९६/प्र.क्र.२६/९६/विनयिम, दि. १५.१०.१९९६ 

३) विधि व न्याय विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः - घबांअ१००१/९५(२)/का.पाच, दि. २३.०२.२००१ 
) 
) 
) 


४ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक -घबांअ २०१२/प्र. क्र. ३०/२०१२/विनियम, दि. २०.०२.२०१५ 
५) शासन शुद्धीपत्रक वित्त विभाग क्रमांक-घबांअ २०१२/प्र.क्र.३०/२०१२/विनियम,दि.२९.०२.२०१६ 
६) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक -घबांअ २०१९/प्र. क्र. १४/२०१९/विनियम, दि. ०२.०२.२०२१ 


शासन निर्णय :- 

विधि व न्याय विभाग मागणी क्र. जे-५, लेखाशिर्ष ७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे 
(२०१)(००)(०१)- घरबांधणी अग्निमे, अनिवार्य (9७६१० ०४७२) (दत्तमत) खाली २०२२-२३ या वित्तिय 
वर्षाकरिता मंजूर अनुदानातून, यादी क्रमांकः “१,२,३ व ४” मध्ये दर्शविलेल्या शासकीय अधिकारी/ 
कर्मचा-यांना "घरबांधणी ara" या प्रयोजनासाठी अनुदानाचे वाटप करण्यासाठी सोबतच्या 
विवरणपत्र “अ” मधील रकाना क्र. ३ मध्ये दर्शविलेल्या नियंत्रक अधिकारी यांना रकाना ४ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु. ५,३३,५६,९१४/- (रुपये पाच कोटी तेहतीस लाख छपन्न हजार नऊशे चौदा 
फक्त) इतक्या निधीचे खाळीळ अटींच्या अधीन राहून वितरण करण्यास शासन मंजुरी देण्यात 
येत आहे. 


अटी आणि शर्ती :- 

(१)हा निधी, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. घबांअ१०९९/प्र.क्र.२/९९/विनियम, दि. ८.७.१९९९ व 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. घबांअ१०८८/(१५५)/विनियम, दि. ६.११.१९९०, शासन निर्णय वित्त 
विभाग क्र.घबांअ१०११/प्र.क्र.५६/२०११ / विनियम, दि.२७.२.२०१२, शासन निर्णय, वित्त विभाग 
क्रमांक घबांअ २०.१२/प्र. क्र. ३०/२०१२/विनियम, दि. २०.२.२०१५ व झासन निर्णय क्रमांक -घबांअ 
२०१९/प्र. क्र. १४/२०१९/विनियम, दि. ०२.०२.२०२१ तसेच मुंबई वित्तीय नियम, १९५९, नियम १३४, 
परिशिष्ट २६ मधील विहित नियम/अटींचे काटेकोरपणे पालन करुन वितरीत करण्याची दक्षता संबंधित 
नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. घरबांधणी अग्निमाच्या रकमेचे वितरण आदेश पारित करतांना संबंधित 
नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी वित्त विभागाच्या प्रचलित शासन निर्णय व नियमावलीतील तरतुदींच्या 
अनुषंगाने प्रस्तावाची परिपूर्ण छाननी करावी तद्‌नंतरच निधी वाटपाचे आदेश काढून कोषागारातून 
रक्‍कम आहरीत करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ -१२२२/(२/प्र.क्र.१९/पाच 


(२) प्रमाणित अग्निम संबंधित अर्जदारास वितरीत करण्यापूर्वी अर्जदाराने सर्व बाबींची/कागदपत्रांची 
पूर्तता केलेली आहे व ते स्थायी असल्याची पूर्ण खात्री करुन घ्यावी. तसेच अर्जदार सेवानिवृत्त 
होण्यापूर्वी त्याच्याकडून मंजूर करण्यात आलेल्या संपूर्ण अग्रिमाची व्याजासह वसुली होईल याची 
दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 


(३) अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वित्तीय वर्षाचे अनुदान उपलब्ध असेपर्यंत या अग्निमास मंजुरी 
देऊन अग्निमाची रक्‍कम कोषागारातून काढण्यात यावी. तसेच कोषागारातून रक्‍कम काढल्यानंतर ती 
रक्‍कम तीन दिवसाच्या आत संबंधित अर्जदाराला देण्यात यावी. 


(४  बांधकामाखाली (Under construction) असलेल्या सदनिकेच्या खरेदीच्या प्रयोजनार्थ अग्निम 
घेतले आहे अशा प्रकरणी अर्जदाराच्या घराचे बांधकाम विहित टप्प्यापर्यन्त पूर्ण झाल्याची खातरजमा 
नियंत्रक अधिकारी यांनी करावी व तद्‌नंतरच दुसर्‍या व तिसर्‍या टप्यासाठी अनुदानाच्या 
मागणीसाठीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात यावा. ज्या अर्जदाराना ३ रा हप्ता/अंतिम हप्ता 
प्रमाणित करण्यात आला आहे, त्या अर्जदारांकडून नियमानुसार आवश्‍यक त्या संपूर्ण कागदपत्रांची 
पूर्तता करुन घेऊन नंतरच प्रत्यक्ष रक्कम प्रदान करण्यात यावी. 


(५ "जमीन खरेदी करुन घर बांधणे" या प्रयोजनासाठी अग्नरिमाचा पहिला हप्ता मंजूर केल्यानंतर 
दुसरा हप्ता मंजूर करण्याची शिफारस करण्यापूर्वी अर्जदाराच्या घराचे मंजूर आराखडे, स्थानिक 
प्राधिकरणाच्या मंजुरी आदेशाची प्रत व मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र 
बी-१ मध्ये अर्जदाराने भरुन दिलेल्या नोंदणीकृत गहाण खताची प्रत नियंत्रक अधिका-यांनी त्यांच्या 
अभिलेखात जतन करुन ठेवावी. घरबांधणी या प्रयोजनासाठी या ज्ञापनानुसार प्रमाणित करण्यात 
आलेल्या अग्रिम धनास प्रत्यक्ष मंजुरी देण्यापूर्वी अर्जदाराने मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट 
२६ मधील प्रपत्र बी-२ मध्ये भरुन दिलेल्या गहाण खताची प्रत नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या 
अभिलेखात जतन करुन ठेवावी. ज्या अर्जदारांना हप्त्याने अग्रिम प्रमाणित करण्यात आले आहे, अशा 
अर्जदारांकडून त्यांना मिळालेल्या अग्निमाची वसुली, त्यावरील व्याजाची वसुली मुंबई वित्तीय नियम, 
१९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील तरतूदीनुसार प्रकरणपरत्वे करण्यात यावी. 


(६) " तयार घर खरेदी" या प्रयोजनासाठी अग्निम प्रमाणित करण्यात आलेल्या अर्जदारांकडून मुंबई 
वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र ए-२ मध्ये करारनाम्याची प्रत भरुन घेण्यात 
आल्यावरच अग्रिमाची रक्‍कम प्रत्यक्षात अदा करण्यात यावी. तयार घर खरेदी (जुने अथवा नवे) या 
प्रयोजनासाठी अर्जदारास शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक घबांअ १०८७/(४६५)/विनियम, 
दिनांक ६.११.१९९० मधील विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून व त्यामध्ये नमूद HSS कागदपत्रे सादर 
केलेली आहेत, याची खात्री झाल्यावरच अग्निम मंजूर करण्यात यावा. तसेच नियंत्रक अधिकारी यांनी 
जुने तयार घर/नवीन तयार घर याबाबत अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून खरेदीचे करारपत्र 
स्विकारताना ते योग्य ते मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) भरुन दुय्यम निबंधक, महसूल व वन विभाग 
यांच्याकडे संबंधितांकडून नोंदणी (Registration) be असल्याबाबतची Sela करावी. 


(७ "घर खरेदीसाठी/घर बांधणीसाठी वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड" या 
प्रयोजनासाठी अग्रिम प्रमाणित करण्यात आले आहे, अशा अर्जदारांकडून अग्निम मंजुरी पूर्वी त्यांच्या 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ -१२२२/(२/प्र.क्र.१९/पाच 


कर्ज व शिलकीबाबतचे संबंधित वित्तीय संस्थेने दिलेले अलीकडील प्रमाणपत्र घेऊन त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष 
शिल्लक कर्जाइतकेच अग्निम मंजूर करावे. 


(८) जर काही कारणास्तव अग्निम मंजूर करण्यात येत wo तर तसे शासनास त्वरीत 
कळविण्यात यावे. तसेच प्रमाणित अग्निमापेक्षा कमी रक्‍कम मंजूर करण्यात येत असेल तर तसेही 
समुचित तपश्ञीलासह तात्काळ कळविण्यात यावे व प्रमाणित अग्निमाची उर्वरित रक्‍कम या विभागास 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे (805) तात्काळ परत करण्यात यावी. 


(९ घरबांधणी aa मंजुरी आदेश काढतांना सदर सदनिकेचा वा घराचा विमा शासकीय विमा 
निधीकडेच उतरवावा अशी अट आदेशात नमूद करावी व त्याचे काटेकोरपणे पालन होईल, याची 
दक्षता घ्यावी. तसेच सदर मंजुरी आदेशाची प्रत विमा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, गृहनिर्माण भवन, 
म्हाडा, २६४, पहिला मजला, वांद्रे (पूर्व) मुंबई-४०० ०५१ यांनाही माहितीसाठी अग्रेषित करावी. 


(१०) प्रत्येक नियंत्रक अधिकारी यांनी उद्दीष्ट निहाय केलेला दर महिन्याचा प्रत्यक्ष खर्च हा 
महालेखापाल यांच्या लेख्यामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या खर्चाशी तंतोतंत जुळण्यासाठी 
http://agmaha.cag.gov.in या वेबसाईटवर दरमहा मासिक खर्चमेळाचे काम ऑनलाईन करण्यात 
यावे व पडताळणी केलेल्या खर्चाचे मासिक विवरणपत्र रिकंसिलीएडान Hess Rowse प्रत्येक 
महिन्याच्या Io तारखेपर्यंत या विभागाच्या कार्यासन ५/२४ कडे परस्पर पाठविण्यात यावे. 


(११) अर्जदारास ज्या प्रयोजनासाठी अग्निम मंजूर करण्यात आले आहे, त्याने त्याच प्रयोजनासाठी त्या 
रकमेचा विनियोग करण्यात आला असल्याच्या विनियोग प्रमाणपत्राची मूळ प्रत मंजुरी अधिका-यांनी 
त्यांच्या अभिलेखात ठेवून दुय्यम प्रत शासनास पाठवावी. तसेच, प्रमाणित केलेल्या रकमेचा विनियोग 
विहित कालावधीत न झाल्यास प्रमाणित रक्‍कम त्वरीत शासनास प्रत्यार्पित करण्यात यावी. 


(१२) यादी क्रमांक २ व ४ मधील अर्जदार मागासवर्गीय असल्याची सेवापुस्तक किंवा जातीच्या 
दाखल्याच्या आधारे खात्री करुन घेतल्यानंतरच घरबांधणी मंजुरीचे आदेश काढावेत. सदर बाब १५ 
दिवसात पूर्ण न झाल्यास प्रमाणित रक्‍कम शासनास परत करण्यात यावी. जेणेकरुन सदर रक्‍कम 
इतर पात्र अर्जदारास वितरीत करणे शक्य होईल. जर काही कारणास्तव अग्रिम मंजूर करण्यात येत 
नसेल, तर, तसे शासनास त्वरीत कळविण्यांत यावे. तसे न झाल्यास यासंर्दभात उद्भवणा-या 
अनियमिततेस संबंधित नियंत्रक अधिकारी जबाबदार राहतील याची कृपया नोंद घ्यावी. 


(१३) संबंधित अधिकारी आपल्या कार्यालयातून बदलून दुसरीकडे गेला असल्यास, अर्थसंकल्पिय 
वित्तीय प्रणालीवर Authorisation Slip काढण्यापूर्वी, त्याबाबतचा तपशील शासनास कळविण्यात 
यावा. तद्नंतर, त्या अनुषंगाने, प्रणालीवर प्राधिकृत करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये शासनाकडून 
आव्यक ते बदल करण्यात आल्यानंतरच देयक तयार करण्याबाबतची पुढील कार्यवाही संबंधित 
नियंत्रक अधिकारी यांनी करावी. 


(१४) घरबांधणी अग्निमाच्या मुद्दलाची परतफेड "घरबांधणी अग्रिम -७६१०-शासकीय कर्मचारी 
इत्यादिना कर्जे-२०१, (००)(०१) घर बांधणीसाठी आगाऊ रकमा (७9६१०५०१५)” या जमा शीर्षाखाली 
आणि व्याज “००४९-व्याज जमा-८००-इतर जमा (०१) (४४ (i) घरबांधणीसाठी आगाऊ रकमा 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ -१२२२/(२/प्र.क्र.१९/पाच 


(००४९१७३८) शासकीय कर्मचा-यांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज ४४ (१) घरबांधणी अग्निम" या जमा 
शीर्षाखाली जमा करण्यात यावे. 
(१५) या शासन निर्णयान्वये प्रमाणित करण्यात आलेल्या SATA वित्त विभागाने वेळोवेळी निश्चित 
केलेल्या/करण्यात आलेल्या दरानुसार व्याजाची आकारणी करण्यात यावी. सोबतच्या यादीतील 
अर्जदारानी प्रमाणित केलेले घरबांधणी अग्निम हे संबंधित अर्जदाराच्या कार्यालय प्रमुख/नियंत्रक 
अधिकारी यांनी केलेल्या शिफारशीवरुन प्रमाणित करण्यात येत आहे. त्यामुळे वित्त विभागाने 
निश्चित केलेल्या नियमांच्या अधीन राहून अग्रिमाचे वितरण करणे व ती वसूल करणे याची सर्वस्वी 
जबाबदारी ही संबंधित कार्यालय प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 
(१६) प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांना घरबांधणी मंजूर करण्यात आले आहे. 
त्यांच्या सेवापुस्तकात त्याबाबतची नोंद घेण्यात यावी. नोंद घेतलेल्या सेवापुस्तकाच्या पृष्ठाची 
छायांकित प्रत शासनास सादर करण्यात यावी. 
(१७ सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी, उपलेखाशीर्षनिहाय व उद्दिष्टनिहाय मासिक खर्चाचे नियोजन 
करुन अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे ( BDS) तरतुदीचे वाटप "आहरण व संवितरण अधिका-यांना" 
करावे. सदर अनुदानातून केला जाणारा खर्च मासिक निधी विवरणपत्रानुसार संगणकीय अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीद्वारे (BEAMS) दरमहा त्या त्या महिन्याचा खर्च त्याच महिन्यांमध्ये करण्यात यावाव तो 
मंजूर तरतुदींच्या मर्यादेत करण्यात यावा. 
(१८) या बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक जे-५, ७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्ज 
(दत्तमत) (२०१)(००)(०१)-घरबांधणी अग्निमे अनिवार्य (७६१० ०४७२) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पीय अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
(१९) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम (भाग-२), दि. १७ 
एप्रिळ २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका -१९७८, भाग पहिला, उप 
विभाग-१ मधील अ.क्र.११, मुंबई वित्तिय नियम - १९५९ मधील नियम क्र.१३४ अन्वये प्रशासनिक 
विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार 
विधि व न्याय विभाग यांच्या मान्यतेने प्रस्तुत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०९१७२८५१६३१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे हारा Ta राज्यपाल यांच्या च्या आदेझानुसार देशा सार व नावाने वाने 9 Digitally signed by AKUSING NARSHI VASAVE 
* 3 AKUSING ee eee 
NARSHI VASAVE ff 


(आ. न. वसावे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र :- विवरणपत्र “-अ* आणि यादीक्र. १,२,३व ४ 


प्रति, 
१. प्रधान सचिव व विधी परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ -१२२२/(२/प्र.क्र.१९/पाच 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र -१, मुंबई (२ प्रती). 

३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई (२ प्रती). 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र २,नागपूर 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई 

६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई 

७. सह सचिव,(प्रशा) विधि व न्याय विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

८. महाप्रबंधक,(वित्त व अंदाज),उच्च न्यायालय,अपिळ शाखा, मुंबई 

९. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई 

१०. मुख्य महानगर दंडाधिकरी यांचे कार्यालय,एस्प्लनेड मुंबई 

११. मुख्‌य न्यायाधीडा लघुवाद न्यायालय, मुंबई 

१२. धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१३.प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद 

१४. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक, जळगाव,सांगली,उस्मानाबाद,अमरावती, बुलडाणा, 
भंडारा, 

१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, जळगाव,सांगली,उस्मानाबाद,अमरावती, बुलडाणा, 
भंडारा, सातारा 

१६.प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, सातारा 

१७. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, (कार्यासन- ८/कार्यासन-५), मंत्रालय मुंबई 

१८.कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (अर्थसंकल्प ७ व १०/व्यय-५) मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

१९.कार्यासन अधिकारी (कार्या -(२-ओ) कार्या-२३ ,कार्या-२४), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०03२. 

२०. निवड नस्ती (कार्यासन- 4), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


विवरणपत्र अ 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांअ १२२२/(२)/प्र.क्र.१९/का. पाच, दि. 
०९ डिसेंबर २०२२ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 


अ. क्र. |CO Code करण्यात 
आलेले घरबांधणी 
अग्रीम (रुपये) 
9०००२  ।महाप्रबंधक,(वित्त व अंदाज),उच्च ७८५०००० 
न्यायालय,अपिल झाखा, मुंबई 
उ००५१ |सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, कार्यासन ०८, ४४२०००० 
मंत्रालय, मुंबई 


शि 1००४१ ।मुख्य महानगर दंडाधिकरी यांचे १०४०४६४४ 

= 
a 
Ze 
ai 
Poe 
pane 
| 12 | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बुलडाणा 
18 | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, भंडारा 


प्रबधक, (प्रशा) उच्च न्यायालय, म 
३१०१००४४३२ स ३७१२९३० 
एकूण रु.पाच लाख छपन्न हजार 


Digitally signed by AKUSING NARSHI VASAVE 


AKU Sl NG DN: CN AKUSING NARSHIVASAYE.C IN 
S S MAHARASHTRA, OU = LAW AND JUDICIARY 
NARSHI VASAVE ४८७७४७४, rst cow 
(आ.न.वसावे) 


सह साचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 1 


अर्जदाराचे नाव 


,सोनाली राकेश 


. वर्षा प्रदिप पाटील ।लिपिक टंकलेखक 


८ _ श्रीमती. वेदा विनय परब  ।निरीक्षक धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र १९९६४१३) १९९६४१३ एकरकमी |नियमानुसार 
| 
९ श्री. विशाल आबासाहेब सावंत| कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र 9323290] १३८३९७० 

| 


श्री. गोविंद गंगाधरराव वायाळ|न्यायाधीठा 
२ | 


पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन अनुज्ञेय 
अग्निम 


प्रबंधक,उच्च न्यायालय, 


सरकारी वकीलाचे कार्यालय, 
उच्च न्यायालय, (अपिल शाखा) 


सरकारी वकीलाचे कार्यालय, 
उच्च न्यायालय, (अपिल शाखा) 


श्रीमती. वैशाली सागर चौधरी |लघु लेखक (उच्च श्रेणी) | मुख्य महानगर दंडाधिकरी यांचे २८७८३१२) २८७८३१२। एकरकमी |नियमानुसार 

i वड ही 
६ = [Ate सयाजी gee बेलिफ मुख्य न्यायधीश, लघुवाद नियमानुसार 
| 


मुंबई 
४ श्री. परवेज ईसाहखान AHR महानगर दंडाधिकारी मुख्य महानगर दंडाधिकरी यांचे २५९७३३२) २५९७३३२| एकरकमी |नियमानुसार 
कार्यालय,एस्प्लनेड मुंबई  ।|गृहकर्ज परतफेड 
एस्प्लनेड मुंबई We 
= oe — 
न्यायालय, मुंबई गृहकर्ज परतफेड 
७ श्रीमती. पुजा संदीप साबळे |लिपिक टंकलेखक मुख्य न्यायधीश,लघुवाद 
न्यायालय, मुंबई गृहकर्ज परतफेड 
कार्यालय गृह कर्ज परतफेड 
नाशिक गृह कर्ज परतफेड 


प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक 


रुपयात ) 


करावयाचे 


हप्ता/एक| शोरा 
रकमी 
अग्रीम 


(मुळ २२७४७११, २२७४७११ एकरकमी |नियमानुसार 
गृह कर्ज परतफेड 


~ वि 
~ वि 


शाखा) ,मुंबई, 


मुंबई 


गृह कर्ज परतफेड 


क्ट 


a : 


{ 
, 

; 

, मुंबई 
विल 
प्रमुख जिल्हा 


श्री. मोरेश्वर रामदास चौधरी ।कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र १२७९००० १२७९०००|एकरकमी नियमानुसार 
न्यायाधीश, जळगाव गृहकर्ज परतफेड 


न्यायालय, सातारा 
प्रमुख जिल्हा व सत्र 


४४००००० ४४०००००| एकरकमी नियमानुसार 
गृह कर्ज परतफेड 


पि 


क (२ ) 
लिपिक 
( एकूण रु. 


न्यायाधीश, अमरावती 


२०००००० ६००००० 3X7 नियमानुसार 
ह्प्ता 
३०% 


a 


Digitally signed by AKUSING NARSHI VASAVE 
DN: CN = AKUSING NARSHI VASAVE, C = IN, S = 
Maharashtra, © = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = LAW AND JUDICIARY 
DEPARTMENT 

Date: 2022.12.09 17:52:11 +05'30° 


(आ.न.वसावे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


AKUSING NARSHI 
VASAVE 


Po यादी क्र.2 मागास (वर्ग-1,23 चे अधिकारी/कर्मचारी) | 
शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांअ १२२२/(२)/प्र.क्र.१९/का. पाच, दि. ०९ डिसेंबर २०२२ सोबतचे विवरणपत्र ( आकडे रुपयात ) 


अर्जदाराचे नाव मंजूर हप्ता/एक शेरा 
करावयाचे रकमी 
अग्रीम 
. समृध्दी संदीप चौघले लिपिक महाप्रबंधक, (वित्त व अंदाज),उच्च गृह कर्ज परतफेड १९५००००| १९५००००| एकरकमी |नियमानुसार 
q | J 
न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई 
सायली सुबोध प्रभुलकर ।|लिपिक प्रबंधक , उच्च न्यायालय ( मुळ शाखा), गृह कर्ज परतफेड ४१०००००) ४१००००० एकरकमी ।नियमानुसार 
— म सय 
. मेघना गणेश नामदे लघुलेखक उच्चश्रेणी मुख्य महानगर दंडाधिकरी य गृहकर्ज परतफेड २८०००००| २८०००००) एकरकमी |नियमानुसार 
कार्यालय,एस्प्लनेड मुंबई 
शिवनाथ एकनाथ फुलपगारे लिपिक टंकलेखक मुख्य महानगर दंडाधिकरी यांचे  ।गृह कर्ज परतफेड १६४९००० नियमानुसार 
कार्यालय,एस्प्लनेड मुंबई 
. अंकिता अरुण कदम लिपिक टंकलेखक मुख्य न्यायाधीशा,ळलघुवाद न्यायालय गृह कर्ज परतफेड २३००००० नियमानुसार 
मुंबई 
६ श्री. उमाकांत व्यंकटराव फड लिपिक टंकलेखक धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई गृह कर्ज परतफेड २०५०५०८ २०५०५०८ एकरकमी [AAA 
यु मुंबइ [गु जु 
ha श्री. आण्णासो वसंत परीट कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सांगळी|गृह कर्ज परतफेड १२५००००| १२५००००. एकरकमी |नियमानुसार 
८ श्रीमती. सुलोचना संतोष भोसळे ।|लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सांगली|गृह कर्ज परतफेड १०४००००| १०४०००० नियमानुसार 
श्री. प्रदिप मुरलीधर गाणार वाहनचालक प्रबंधक प्रशा, उच्च न्यायालय मुंबई, |गृह कर्ज परतफेड १८७९०६५| १८७९०६५ नियमानुसार 
मु मु ) जु 
खंडपीठ औरंगाबाद 
. सुशांत प्रल्हाद ठोसर वाहनचालक प्रबंधक प्रशा, उच्च न्यायालय मुंबई, |गृह कर्ज परतफेड १८३३८६५| १८३३८६५ एकरकमी ।नियमानुसार 
खंडपीठ औरंगाबाद 
. वसंत कृष्णराव फोकमारे कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,  ।घरबांधणी १४९०००० ४४७००० पहिला हप्ता |नियमानुसार 
बुलडाणा ३०% 
१२ | ait. शैलेश रमेशराव तिखीले लघु लेखक (श्रेणी-३) | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, ।गृह कर्ज परतफेड २०४५३८२ २०४५३८२) एकरकमी ।|नियमानुसार 
अमरावती 
१३ | श्री. लिलाधर आडकु चिचमलकर ।कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, भंडारा |गृहकर्ज परतफेड ७७५८६८  ७७५८६८| एकरकमी ।नियमानुसार 
२४१२०६८८ 


(एकूण रु. दोन कोटी एकेचाळीस लाख वीस हजार सहाशे अठ्याऐंशी फक्त) 


AKUSING 


NARSHI VASAVE 


Digitally signed by AKUSING NARSHI VASAVE 
DN: CN = AKUSING NARSHI VASAVE, C = IN, 8 


(आ.न.वसावे) 


Date: 2022.12.09 17:52:34 +05'30° 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


= Maharashtra, O=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = LAW AND JUDICIARY 
DEPARTMENT 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांअ १२२२/(२)/प्र.क्र.१९/का. पाच, दि. ०९ डिसेंबर 2022 सोबतचे विवरणपत्र (आकडे 
रुपयात ) 
अ.क्र. | नाव 'पदनाम a | T अधिकारी | 3 te मंजूर हप्ता/एक 
ग्रिम करावयाचे रकमी 
श्री. हशिकांत देऊ जोशी शिपाई | मुख्य महानगर दंडाधिकरी |घरबांधणी १६०००००| ४८००००३ रा हप्ता 30% | नियमानुसार 
यांचे कार्यालय,एस्प्लनेड मुंबई 


(एकूण रु.चार लाख हजार Wad )| ४८०००० 


॥ क्र.4 मागास ( वर्ग-४ 
शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांअ १२२२/(२)/प्र.क्र.१९/का. पाच, दि. ०९ डिसेंबर 2022 सोबतचे विवरणपत्र (आकडे 


रुपयात ) 


अ.क्र. a नाव पदनाम शिंगंकंगगी AT अधिकारी i 3 ae मंजूर हप्ता/एक 
ग्रिम करावयाचे रकमी 
अग्रीम 
श्री. सविनय भारत माळाळे [Pros ।प्रमख जिल्हा व सत्र न्यायधीश, |घरबांधणी नियमानुसार 
उस्मानाबाद 
१९००००० ५७०००० 


2 श्री. separ जगन्नाथ भिसे चोबदार महाप्रबंधक (fed व गृह कर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
अंदाज),उच्च 
न्यायाळय,अपिळ शाखा, मुंबई 
१५००००० १५००००० 


(ge, भस लाख सत्तर हजार फक्त) 


Digitally signed by AKUSING NARSHI VASAVE 


A K U S | N G DN: CN = AKUSING NARSHI VASAVE, C = IN 
MAHARASHTRA, OU = LAW AND JUDICIARY 
NARSHI VASAVE ७८७७४, 5.5 
(आ.न.वसावे) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


